राज्यामध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, २०२० च्या 
अंमलबजावणीसंदर्भात येणा-या अडचणींबाबत 
उपाययोजना शिफारशीत करण्यासाठी तसेच 
मार्गदर्शनासाठी सुकाणू समितीचे पुनर्गगण 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: एनईपी-२०२२/प्र.क्र.०९ /विशि-३, शिकाना 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक: १३ सप्टेंबर, २०२४ 


संदर्भः- १. उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:एनईपी-२०२२/प्र.क्र.०९/विशि-३, शिकाना 
दिनांक ३० ऑगस्ट, २०२४, 
२. अध्यक्ष, सुकाणू समिती (एनईपी-२०२०) यांची दिनांक ०९.०९.२०२४ ब दि.१०.०९.२०२४ ची 
पत्रे. 
शासन निर्णय: 
राज्यामध्ये राष्ट्रीय शैक्षिणक धोरण, २०२० च्या अंमलबजावणीसंदर्भात येणा-या अडचणींबाबत 
उपाययोजना शिफारशीत करण्याकरीता तसेच मार्गदर्शनासाठी संदर्भ क्र.१ येथील दिनांक ३० ऑगस्ट, 
२०२४ च्या शासन निर्णयान्वये सुकाणू समितीचे पुनर्गठण करण्यात आले आहे. 


अध्यक्ष, सुकाणू समिती (एनईपी-२०२०) यांनी संदर्भ क्र.२ येथील Taras शिफारशीत केल्यानुसार 
सदर सुकाणू समितीमध्ये खालील नमूद सदस्यांचा समावेश करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. पमिती सदस्यांचे नाव पदनाम 

१. | डॉ. उज्ज्वला चक्रदेव, कुलगुरु, श्रोमती नाथीबाई दामोदर ठाकरस सदस्य 
महिला विद्यापीठ, मुंबई 

२. | डॉ. प्रशांत मगर, प्राध्यापक, शासकोय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था, सदस्य 
अमरावती 

३. | डॉ. कविता आर. लघाटे, प्राध्यापक, जमनालाल बजाज इन्स्टिट्य सदस्य 
ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीज, मुंबई 

४. | डॉ. युगांक गोयल, सहयोगी प्राध्यापक, फ्लेम युनिव्हसिटी, पुणे सदस्य 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०९१३१२३९५६०५०८ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PRATAP PANDURANG LUBAI 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HIGHER AND 
TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT, 


2.5.4.20=b0d6763338fc6cc4f7cf07ca60db7abc! cfac99c84ab 1 bSbfcod 


4609063180, postalCode=400032, st=Mah 
P A N D ) U R A N G L U B A L ber=AF6895C47A84066432F 5BDD1F182B4163D880AC9BD8 
D24A198FD0E7310BBEB59, cn=PRATAP PANDURANG LUBAL 
0: 


(प्र. पां. लुबाळ) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई, 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
३. मा. उपमुख्यमंत्री (गृह), यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः एनईपी-२०२२/प्र.क्र.०९ /विशि-३, शिकाना 


A टा हया XK 


. मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
. मा. मंत्री, (उच्च a तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


प्रधान सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


. डॉ. नितीन करमळकर, अध्यक्ष, सुकाणू समिती (एनईपी-२०२०), महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, तथा, सदस्य सचिव, सुकाणू समिती (एनईपी- 


२०२०), महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
डॉ. उज्ज्वला चक्रदेव, कुलगुरु, एस.एन.डी.टी. महिला विद्यापीठ, मुंबई, 


. डॉ. प्रशांत मगर, प्राध्यापक, शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था, अमरावती, 

. डॉ. कविता आर. लघाटे, प्राध्यापक, जमनालाल बजाज इन्स्टिट्युट ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीज, मुंबई 
. डॉ. युगांक गोयल, सहयोगी प्राध्यापक, फ्लेम युनिव्हर्सिटी, पुणे, 

१३. 


सर्व उप सचिव, उच्च ब तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


१४. निवडनस्ती (विशि-३). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


